नविन औद्योगिक धोरण 2098 नुसार 
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह 
विकास योजना (एमएसआयसीडीपी) 
यामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१९/प्र.क्र.९३/उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जुले, २०१९ 


वाचा :- 9. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण२०१३ 

२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक-एसएमई 
२०१३/प्र.क्र.२०७/उद्योग-७, दि. २५/०२/२०१४ 

३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. साप्रोयो- 
२०१५/प्र.क्र.१३३/उद्योग-८, दि. ११/०२/२०१६ 

४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. साप्रोयो- 
२०१७/प्र.क्र.११/उद्योग-८, दि. १४/१२/२०१७ 

५. नविन औद्योगिक धोरण-२०१९, दि. ०७/०३/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ मधील तरतुदीनूसार राज्यातील औद्योगिकदृष्टया 
अविकसित क्षेत्रातील सुक्ष्म व लघु समूहांचा विकास होण्यासाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह 
विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)” योजना उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये जाहिर करण्यात आळी 
आहे. एमएसआयसीडीपी योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील सुक्ष्म व लघु उपक्रमांची उत्पादकता व 
स्पर्धात्मकता उंचावण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुलभरीत्या उपलब्धतेसाठी सामायिक सुविधा 
केंद्राची उभारणी करणे हा आहे. योजनेतील तरतुदीनुसार राज्यातील ड, S+, विना उद्योग जिल्हे 
(सामुहीक प्रोत्साहन योजना-२०१३ मध्ये दिल्यानुसार) तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रे या भागातील कार्यरत 
असणारे औद्योगिक समूह सदर योजने अंतर्गत पात्र आहेत. उद्योग संचालनालय, मुंबई ही “महाराष्ट्र 
राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)” योजनेकरिता अंमलबजावणी यंत्रणा 
आहे. 


उद्योग संचालनालयामार्फत एमएसआयसीडीपी योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत 
असुन राज्यात सदर योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. औद्योगिक समूहांचा विकास करणेकरिता 
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य ठरले आहे. औद्योगिक समूह विकासाची संकल्पना सामुहिक 
विकासाच्या संकल्पनेवर आधारीत असल्याने राज्यात सदर योजनेमुळे प्रथमच सुक्ष्म व लघु घटकांचा 
एकात्मिक विकास साधला जात आहे. योजनेचा लाभ महिला उद्योजकता तसेच अनूसचित जाती/ 
अनूसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना होवून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमतेत वाढ 
होण्यासाठी राज्याने दि. ११/०२/२०१६ व दि. १४/१२/२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करुन 
१००% अनूसूचित जाती/ अनूसूचित जमाती व १००% महिला उद्योजक सभासद असणाऱ्या उद्योग 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०१९/प्र.क्र.९३/उद्योग-७ 


समूह प्रकल्पास ९०% पर्यंत अनुदान उपलब्धतेसाठी मान्यता दिली आहे. दि. ११/०२/२०१६ च्या 
शासन निर्णयातील अंतुर्भत तरतूदीच्या अनुषंगाने समूह प्रकल्पात ५०% पेक्षा अधिक लाभार्थी 


अनूसचित जाती/ अनूसूचित जमाती प्रवर्गातील असतील अशा प्रकल्पात अत्यावश्यक पायाभूत सूविधा 
जसे रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी कारणासाठी १००% अर्थसहाय्य राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. 
नवनविन होत असणारे तंत्रज्ञान बदल विचारात घेवून योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी 


योजनेची व्यापकता वाढवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाने नविन औद्योगिक धोरण २०१९ अंतर्गत राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह 


विकास योजनेची व्याप्ती वाढविणेस राज्य मंत्रीमंडळ स्तरावर मंजूरी दिली असून सुधारीत तपशिल 
खालीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


:))) 
अ.क्र. “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना नविन औद्योगिक धोरण-२०१९ 
शासन निर्णय क्रमांक एमएसई-२०१३/प्र.क्र.२०७/ उद्योग-७, मधील मुद्दा क्रमांक ९.४ नुसार 
दि. २५/०२/२०१४ सुधारणा 
शासन विषय शासन निर्णयामधील मुळ 
निर्णयातील तरतुद 
परिच्छेद 
क्रमांक 
Pa |. २ > | 8 | ५ 
| ३ (ओ पात्रता ठिकाण:- ड, S+ आणि विना राज्यातील क, ड, S+ , विना उद्योग 
उद्योग जिल्हे (सामुहिक (सामुहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९ 
प्रोत्साहन योजना-२०१३ मध्ये अंतर्गत वर्गीकृत aay तसेच 
दिल्यानुसार) तसेच नक्षलग्रस्त नक्षलग्रस्त तालुके / क्षेत्र या 
क्षेत्रे या भागातील कार्यरत ।भागातील कार्यरत असणारे 
असणारे औद्योगिक समूह. औद्योगिक समूह पात्र ठरतील. 

2 ८॥0॥ग0॥ ।प्रकल्प सामायिक सुविधा केंद्र सामायिक सुविधा केद्र 
किंमत व स्थापनेकरीता महाराष्ट्र स्थापनेकरीता महाराष्ट्र शासनाची 
अनुदान शासनाची अनुदान मर्यादा (अनुदान मर्यादा जास्तीत जास्त रू. 

जास्तीत जास्त रू.५.०० कोटी |१०.०० कोटी पर्यंत किंवा एकूण 

पर्यंत किंवा एकूण प्रकल्प | प्रकल्प किंमतीच्या ७०% या पैकी जी 

किंमतीच्या ७०% या पैकी जी | कमी  असेळ ती रक्कम 

कमी असेल ती रक्‍कम असेल. ।असेल. राज्यस्तरीय सुकाणू समिती 
(Apex Committee) मार्फत 
प्रस्तावांचे मुल्यांकन व मंजूरी दिली 
जाईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०१९/प्र.क्र.९३/उद्योग-७ 


३ 


८ (iii) (ग) 
(xv) (ब) 


सामायिक 
सुविधा केंद्र 
अनुदान 


राज्यस्तरीय सुकाणू समितीद्वारे 
सामायिक सुविधा केंद्राच्या 
प्रस्तावास अंतिम मंजूरी 
मिळाल्यानंतर विभागीय समिती 
मार्फत खरेदी प्रक्रिया सुरू 
करण्यात येईल. विभागीय 
समिती आवश्‍यक तपशिळासह 
खरेदी अहवाल उद्योग 
संचालनालयास सादर करील. 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग 
केंद्र यांचेकडून प्रकल्प 
मंजूरीप्रमाणे यंत्रसामुग्री, 
उपकरणे कार्यस्थळावर 
सुस्थापित झाल्याबाबतचा 
भौतिक पडताळणी अहवाल 
प्रात झाल्यानंतर प्रथम 
टप्प्यातील ६०% अनुदान 
वितरीत केळे जाईल. उर्वरीत 
४०% अनुदान हे सामायिक 
सुविधा केंद्र यशस्वीपणे पूर्ण 
झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र उद्योग 
सह संचालक यांचेकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर करण्यात येईल. 
मंजूर अनुदान वितरण हे विशेष 
हेतू वाहन संस्थेकडून प्राप्त 
होणा-या Claims च्या 
जेष्ठतासुचीनुसार वितरीत 
करण्यांत येईल. 


राज्यस्तरीय सुकाणू समितीद्वारे 
सामायिक सुविधा केंद्राच्या 
प्रस्तावास अंतिम मंजूरी 
मिळाल्यानंतर विभागीय समिती 
मार्फत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या 
प्रकल्पांना खरेदी तपशिलासह 
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम 
टप्प्यातील २०% अनुदान वितरीत 
केले जाईल. 

महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
यांचेकडून प्रकल्प मंजूरीप्रमाणे 
यंत्रसामुग्री, उपकरणे कार्यस्थळावर 
सुस्थापित झाल्याबाबतचा भौतिक 
पडताळणी sede प्राप्त 
झाल्यानंतर व प्रथम टप्प्यातील 
अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर दुस-या टप्प्यातील 
६०% अनुदान वितरीत केले जाईल. 
उर्वरीत २०% अनुदान हे सामायिक 
सुविधा केंद्र यशस्वीपणे पूर्ण 
झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र उद्योग सह 
संचाळक यांचेकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर करण्यात येईल. मंजूर 
अनुदान वितरण हे विशेष हेतू वाहन 
संस्थेकडून प्राप्त होणा-या Claims 
च्या जेष्ठतासुचीनुसार वितरीत 
करण्यांत येईल. 


षि नविन औद्योगिक धोरण २०१९ 
नुसार नव्याने प्रस्तावित सुधारणा 


नविन औद्योगिक धोरण २०१९ नुसार, केंद्र आणि राज्य 
शासनाच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत स्थापित झालेल्या 
सामायिक सुविधा केंद्राना औद्योगिक कार्य (Industrial Activity) 
मानण्यात येईल. 


उपरोक्त नमूद सुधारणा व्यतिरिक्त “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना 
(एमएसआयसीडीपी)” योजनेच्या मूळ शासन निर्णय दि. २५/०२/२०१४ अंतर्गत तरतूदी व कार्यप्रणाली 
पूर्वीप्रमाणेच राहतील. 

उपरोक्त सुधारणेच्या प्रस्तावास नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ अंतर्गत राज्य मंत्रीमंडळाने 
मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०१९/प्र.क्र.९३/उद्योग-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१६४३२५८८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


janjay Shamkant Degaonk 
ment Of Maharashi d 
ment, postalCode=400032 


Sanjay Shamkant : 
Degaonkar 


14aa23655f609f41f2d36b0ec57d 


ui S6cf8c8577584adc42f070185¢585c41084cc34F 
6683553d21ccacbfa33d4d1f, cn=Sanjay Shamkant Degaonk: 
Date: 2019.07.25 16:48:27 +05'30' 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 
. _ मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मंत्री (सर्वी व मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१०. उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व महामंडळे/मंडळे 

११. सह संचालक (उद्योग), मुप्रावि /पुणे/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती विभाग. 
(उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१२. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, कोकण विभाग/अमरावती विभाग. 
(उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१४. सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग, व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. नियोजन विभाग, का. १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती (उद्योग-७), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


